कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०१७ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूची मध्ये सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-१४२१/(प्र.क्र.१४८/२०२१)/आ(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८.०७.२०२२. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.१२.०७.२०२१, दि.२१.१०.२०२१, दि.१४.१२.२०२१ व 
दि.०८.०६.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


शासन परिपत्रक, दि.१२ जुले, २०२१ अन्वये कनिष्ठ अभियंता (स्था) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक, दि.१२ जुले, २०२१ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूचीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सुधारणा व समावेडानाचे 
प्राप्त झालेले प्रस्तावानुसार ज्येष्ठतासूचीमध्ये सुधारणा करून शासन परिपत्रक, दि.२१.१०.२०२१ अन्वये, 
दि.०१.०१.२०१७ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये शासन 
परिपत्रक, दि.१४.१२.२०२१ व दि.८.६.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 


२. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही परिमंडळ कार्यालय तसेच कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडून 
किरकोळ सुधारणांबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार ज्येष्ठतासूचीमधीळल संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवातपश्ीलामध्ये सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 

३. सदर परिपत्रकान्वये सुधारीत केलेली नोंद संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी 
संबंधित मंडळ कार्यालयाची राहील, याची नोंद घ्यावी. 

छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२८१५३५५९८७२७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


5 OVI N D R A 0 याया ae 

BHASKAR PAWAR ४ 
(गोविंद पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


0०: 
DRAO BHASKAR PAWAR 


) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
) आ(शा.अ), आ(सं.नि.), आ (वर्ग-२), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) आततांत्रिक) संग्रहार्थ. 


विवरणपत्र-अ 


अ. अभियंत्याचे नाव मूळ ज्येष्ठता | ज्येष्ठता सूचीतील नोंद (जुनी) सुधारीत नोंद 

क्र. क्रमांक 

दिं एस.आर. सदाफळे २६४५ जन्मदिनांक :- ०९.०१.१९६८ । जन्मदिनांक :- ०१.०९.१९६८ 
शैक्षणिक अर्हता :- बीई (स्था) । शैक्षणिक अर्हता :- डी.सी.ई. 

२ | मोहम्मद इसरार अ.व. । २७७८ शैक्षणिक अर्हता :- बीई (स्था) | शैक्षणिक अर्हता :- डी.सी.ई. 

३ | मार्थनिकर तु.रा. १७९२ सेवानिवृत्त नोंद :- -- सेवानिवृत्त दि.३१.०३.२०२१ 

४ | निमजे आर.व्ही. २५७० शैक्षणिक अर्हता :- बीई (स्था) | शैक्षणिक अर्हता :- डी.सी.ई. 

५ | भरडकर डी.एस. २८२९ नाव :- डी.एन. भरडकर नाव :- भरडकर डी. एस. 

६ । तांबागडे मि.का. २८४९ नाव :- तांबागडे नि.का. नाव :- तांबागडे मि.का. 

७ | दांडेकर ए. एस. ३०९१ जन्मदिनांक :- २०.१०.१९७२ । जन्मदिनांक:- २०-०४-१९७२ 

८ | कावलळकर आर.बी. ३६९७ आडनाव :- आर.बी. HIGH | आडनाव:- आर.बी. कावलकर 
अर्हता :- अर्हतारहित अर्हता = SAAS. 

९ | संदीप कृष्णराव विभुते | 3348 नाव :- संदीप लक्ष्मीकांत विभुते | नाव :- संदीप कृष्णराव विभुते 

ie दत्तात्रय शिवराम मुंजाळ | ३८७७ जन्मदिनांक :- ०२-०१-१९७९ । जन्मदिनांक :- ०१-०२-१९७९ 
अर्हता :- अर्हतारहित अर्हता :- अर्हतारहित 

le १ | निशिकांत संभाजीराव | ३९२२ अर्हता :- अर्हतारहित अहता - डी.सी.ई. 


टिभे 


